प्रतिनियुक्‍्तीचा prorat वाढविणेबाबत 
श्रीमती सं.कि.कनाविया, 


वरिष्ठ स्वीय सहायक (इंग्रजी) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२५२०/प्र.क्र.७४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १० मार्च, २०२३. 
वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, आदेडा क्रमांक : प्रतिनि-२५२०/प्र.क्र.७४/१४-अ, 
दिनांक १०.०७.२०२०. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या.१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, 
दिनांक ३१.८.२०१७ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्र.एएससी-१५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 
दिनांक ५.९.२०२२ 
५) शासन आदेठा क्रमांकः प्रतिनि-२५२०/प्र.क्र.9४/१४-अ, दिनांक १९.७.२०२२ 
६) मा.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांचे दिनांक १५.०२.२०२३ चे पत्र 


आदेडा 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाकित क्रमांक १ येथील दिनांक १०.७.२०२० च्या आदेशान्वये 
श्रीमती सं.कि.कनाविया, निवडश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) यांच्या सेवा आयुकत, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 
मुंबई या कार्यालयात १ वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. दिनांक 
१५.७.२०२१ च्या आदेशान्वये दिनांक १३.७.२०२१ ते १२.७.२०२२ पर्यंत प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस प्रथम 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. दरम्यान श्रीमती सं.कि.कनाविया, निवडश्रेणी लघुलेखक यांची संदर्भाधिन क्र.४ येथील क्र.एएससी- 
१५२२/प्र.क्र.२७/१४-अ, दिनांक ५.९.२०२२ रोजीच्या शासन आदेझान्वये वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर 
पदोन्नती झालेली आहे. उक्त आदेशान्वये श्रीमती कनाविया यांची प्रपत्र बढतीने मा.आयुक्त, बृहन्मुंबई 
कार्यालयात पदस्थापना करण्यात आली आहे. श्रीमती कनाविया यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी ६ महिने 
म्हणजेच दिनांक ५.९.२०२२ ते ४.३.२०२३ पर्यंत होता. सदर कालावधी दिनांक ४.३.२०२३ रोजी संपुष्टात 
आल्याने संदर्भाधिन क्र.६ येथील पत्रान्वये मा.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी श्रीमती कनाविया 
यांची प्रतिनियुक्ती दिनांक ५.३.२०२३ ते ४.३.२०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला 
आहे. 
३. मा.आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाची विनंती व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाकित क्र.२ व 3 
येथील दिनांक १७.१२.२०१६ व दिनांक ३१.८.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अधिन राहून 
श्रीमती सं.कि.कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक (इंग्रजी) यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक 
०५.०३.२०२३ पासून पुढील १ वर्षासाठी (दि.०४.०३.२०२४ पर्यंत) वाढविण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२५२०/प्र.क्र.७४/१४-अ 


४. प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भांकित क्र.१ येथील seat नमूद केल्यानुसार 
राहतील. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१९२२१७४३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VINAYAK BABURAO MANE 
: न, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
§6e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 dé fat 


fe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Mal 
INumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 19F7D7899 
F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
2023.03.10 19:27:13 +05'30' 


(वि. बा. माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्रीमती सं.कि.कनाविया , वरिष्ठ स्वीय सहायक (इंग्रजी) 
(मा.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालीका यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत- 
१. अवर सचिव, आस्थापना, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२. मा.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय, मुंबई 
३. निवडनस्ती (का-१४३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


